वस्तू व सेवाकर भवनाच्या वडाळा, मुंबई 
येथील नवीन इमारतीसह शासनाची विविध 
कार्यालये व शासकीय निवासस्थाने 
बांधकामासाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.पूरक-१०२३/प्र.क्र.६७/वि.प्र.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक- १३/०९/२०२३ 


वाचा:- १) वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र.विकवि-१४२०/प्र.क्र.४५/वि.प्र.४,दि.२२/०९/२०२० 
2) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-१०२२/प्र.क्र.६२/वि.प्र.४, दि.१४/०७/२०२३ 


शासन निर्णय :- 

वस्तू व सेवाकर भवनाच्या वडाळा, मुंबई येथील नवीन इमारतीसह शासनाची 
विविध कार्यालये व शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाद्वारे करुन घेण्याकरिता रु.१००,००,००,०००/- (Saw कोटी फक्त ) इतके 
अनुदान सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षातील खर्च भागविण्यासाठी मंजूर करण्यात 
आले आहे. सदर संपूर्ण (१००%) निधी रु.१००,००,००,०००/- (रु. शंभर कोटी फक्त ) 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. वस्तू व सेवाकर भवन, वडाळा, मुंबई येथील नवीन इमारतीसह शासनाची विविध 
कार्यालये व शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठीच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
जुले, २०२३ च्या ( पावसाळी ) अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
रु.२५० कोटी निधीपैकी रु. १००,००,००,०००/- ( रुपये शंभर कोटी Had) कोषागारातून 
आहरित करण्यासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “मागणी क्र.जी-८, मुख्य ळेखाशीर्ष ४०७०-इतर 
प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च (००) Coo, इतर खर्च (00) (००) (०१)". महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे विक्रीकर कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम 
(कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४०७० ०२४९) ” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२०२४ 
या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-१०२३/प्र.क्र.६७/वि.प्र.४ 


४. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१२/१४७२ 
दिनांक २४/०८/२०२३ तसेच वित्त विभागाच्या व्यय-७ शाखेच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.४६४/२०२३/व्यय-७, दिनांक २८/०८/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२३०९१३१७१९१४१३०५ असा आहे. सदर sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUNIL GANGARAM GANGARKAR 
S U N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823 


G A N G A R A M a285cfade8149e690564bc13f6, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


(सुनिल गांगरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 

२) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१ मुंबई 
) 
) 
) 


8) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५) वित्त विभाग, कक्ष अधिकारी (प्रशा-४/अर्थसंकल्प-१२/व्यय-७) 
६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


